बंदिस्त जागा उदा. सेप्टिक cH, भूमिगत 
गटारे इत्यादी मध्ये काम करताना घ्यावयाच्या 
दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: स्वमअ-२०१८/७॥-७६४३२६/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ मे, २०२४ 


संदर्भ :- १ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१०८/नवि-३४, 

दिनांक ०५ मार्च, २०१८. 

२) नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१७८/नवि-३४, 

दिनांक १९ डिसेंबर, २०२२. 

3) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२०/प्र.क्र.४/नवि-३४, 

दिनांक ३० जानेवारी, २०२०. 
परिपत्रक :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत भूमिगत गटारे (सिवर लाईन्स), सेप्टीक cH 

इत्यादी बंदिस्त जागेमध्ये साफसफाई करताना कामगार मृत झाल्याबाबतच्या घटना घडत 
असल्यामुळे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार अशा दुर्दैवी घटना 
पुन्हा घडू नयेत म्हणून बंदिस्त जागा उदा. सेप्टिक co, भूमिगत गटारे इत्यादी मध्ये काम करताना 
घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत यापूर्वी संदर्भ १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. संदर्भ २ येथील शासन निर्णयान्वये सेप्टीक टँक 
व मलजल वाहिन्यांची स्वच्छता संपुर्णपणे यांत्रिकी पध्दतीने करण्याच्या मार्गदर्शक सुचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच, मॅनहोलमध्ये उतरुन कामकरीत असताना सफाई कर्मचाऱ्यांच्या 
मृत्युच्या घटना टाळण्यासाठीच्या हेतुने संदर्भ ३ अन्वये सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 
शिघ्रचकृती दल ( Emergency Response Sanitation Unit ERSU) स्थापन करण्यात आले आहेत. 
तथापि, अद्यापही अशा प्रकारच्या घटना राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घडत 
असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
खालील प्रमाणे पुन्हा सविस्तर सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१) बंदिस्त जागांची साफ-सफाई प्राधान्याने यांत्रिक पद्धतीने अथवा मशिनद्वारे करण्यात यावी 
आणि केवळ अपरिहार्य परिस्थितीतच कामगारांमार्फत साफ-सफाई करण्यात यावी. 

२) बंदिस्त जागांची कामगारांमार्फत साफ-सफाई करण्यापूर्वी बंदिस्त जागेची खोळी (Depth) 
मोजण्यात यावी. तसेच संबंधित बंदिस्त जागेबाबतचा सविस्तर तपज्ञील समजून दुर्दैवी घटना 
टाळण्यासाठी सुयोग्य सुरक्षिततेचे उपाय अंमलात आणावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०१८/७॥५-७६४३२६/नवि-३४ 


३) 


Go 


११ 


१२ 


बंदिस्त जागांमध्ये काम करण्यासाठी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात यावे व असे प्रशिक्षण 
यडास्वीरीत्या पूर्ण केल्याबाबत संबंधित कामगारास प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच अशा प्रकारे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या कामगारांनाच सेप्टीक co, भुमिगत गटारे या सारख्या बंदिस्त 
जागांमध्ये अपरिहार्य परिस्थितीतील काम करण्यास परवानगी देण्यात यावी. 

बंदिस्त जागेमध्ये काम सुरु करण्यापूर्वी तेथील हवा ही विषारी व ज्वालाग्राही वायू, धूळ 
यापासून मुक्‍त असल्याबाबत तसेच त्या ठिकाणी ऑक्सिजनयुक्‍त हवेची कमतरता 
नसल्याबाबत तपासणी करणे अत्यावश्‍यक आहे. 

योग्य व ताज्या हवेच्या पुरेशा पुरवठ्याची खातरजमा करण्यासाठी यांत्रिक वायुविजनाची 
(Mechanical Ventilation) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. बंदिस्त जागेत थेट 
ऑक्सिजन वायूचा वापर केल्याने आग किंवा स्फोटाचा धोका वाढत असल्याने, त्या ठिकाणची 
हवा सुयोग्य करण्यासाठी थेट ऑक्सिजन वायूचा वापर करू नये. 

बंदिस्त जागांमध्ये कामगारांना प्रवेशा देण्यास परवानगी देण्यापूर्वी अथवा त्या ठिकाणी काम 
सुरु करण्यापूर्वी सुरक्षिततेबाबतची सर्व खबरदारी घेण्यात आल्याबाबतचा सुरक्षितता परवाना 
साईट मॅनेजर ने देणे आवश्‍यक राहील. 

बंदिस्त जागेच्या बाहेरील बाजूस उपस्थित राहण्यासाठी प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध करून देणे 
आवश्यक आहे. बंदिस्त जागेत प्रवेश केलेले सर्व कामगार बाहेर येईपर्यंत अथवा त्यांच्या जागी 
अन्य प्रशिक्षित कामगार येईपर्यंत बाहेरील प्रशिक्षित कामगार त्यांच्या जागेवर उपस्थित 
असतील. 

बंदिस्त जागेत प्रवेश करण्यापूर्वी, प्रत्येक कामगाराने सुरक्षित वेश, सुरक्षित चष्मा परिधान 
करावा. तसेच सुयोग्य श्वासोच्छवास उपकरण (breathing apparatus) सोबत असणे व 
आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवल्यास कामगारास ओढून बाहेर काढता येईल अशा पुरेशा मजबूत 
दोरखंडास (rope) सुरक्षितपणे जोडलेला पट्टा (safety belt) असणे आवश्यक आहे. 

बंदिस्त जागेत काम करणाऱ्या कामगारास अस्वस्थ वाटल्यास त्या कामगारास लगेच तेथून 
बाहेर काढण्यात येईल. 

बचाव कार्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळण्यासाठी ठराविक कालांतराने मॉक ड्रीलस्‌ (Mock Drills) 
आयोजित करण्यात यावेत आणि संबंधित कामगारांना बचाव कार्याच्या कार्यपद्धतीचे ज्ञान 
असल्याबाबत खात्री करण्यात यावी. 

कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम, १९२३ मधील तरतुदीनुसार त्याचप्रमाणे मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाने/राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यांच्या निर्देशानुसार मृत अथवा जखमी 
कामगारास देय असणारी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार व प्रमुख 
नियोक्त्याची (contractor & principle employer) असेल. 


) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमध्ये अनेक ठिकाणी काही खाजगी संस्था/ व्यक्‍ती 


सेप्टिक ca, भूमिगत गटारे इत्यादी बंदीस्त जागेमध्ये साफसफाई करण्यासाठी कामगार 
अथवा खाजगी संस्था यांची नेमणूक करत असल्याचे निदर्शनास आले असून अशा प्रकरणामध्ये 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः LIAST-209¢/CN-09§8326/Ald-38 


णः 


नेमण्यात येणारे कामगार हे पूर्णत: प्रशिक्षित असणे व sa संस्था व त्यांचे कामगार यांची 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दरवर्षी नोंदणी असणे आवश्‍यक आहे 

३) सेप्टिक co, भूमिगत गटारे इत्यादी बंदीस्त जागेमध्ये काम करताना उपरोक्त नमूद सर्व 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक्‍त संभाव्य 


दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार ,सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून आवश्‍यक 
त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात . 


हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५०३१४४६०६५९२५ असा आहे. सदर परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१ 


८0 SL 0८ ww AN 


9 
८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
९) 


Digitally signed by AJIT SAHEBRAO PALWE 
A IT A H E B RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
20=bccSdbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd1337948a428b4 
24c992e5d3bf423, postalCod Sh 


2, st=I र! 
serialNumber=EEEC7A4DEFED4A9827ACAA40B255E88289E62111C82 
BCDB7DD2FE58860768930, cn=AJIT SAHEBRAO PALWE 


Date: 2024.05.03 14:58:47 +05'30 


(अजित सा. पालवे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, सर्व. 

आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
जिल्हाधिकारी, सर्व. 

आयुक्त, महानगरपालिका (सवी. 


राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई 


१०) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत (सर्व) 
११) निवड नस्ती नवि-३४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


